महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: पीजीपो-२०१९/प्र.क्र.१३३/१३-ओ 
कृषि, व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक: - २४ डिसेंबर, २०२१. 


विषय:- शासकीय फळरोपवाटिकेतून खरेदी केलेल्या (भेसळयुक्त) 
डाळींबाच्या रोपांमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत. 
श्री. खंडू भागवत बोरगुडे,निफाड,नाशिक. 


संदर्भ:- १) जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नाशिक याचा प्रकरण क्र. १९७/२०१५ मध्ये 
दिनांक २६/५/२०१७ रोजीचा न्याय निर्णय 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/फलो-२/नेताळे/कोर्ट/६८३८/१९, 
दि.२७/११/२०१९. 
३) शासनाचे ज्ञापन क्र. पीजीपो-२०१९/(प्र.क्र.१३३)॥/१३-अ, दिनांक १२/१२/२०१९. 
8) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृुआ/फलो-२/डाभेन्याप्र/अनु.मा/४०३०७/२०२१, 
दि.७/१२/२०२१. 


शासन ज्ञापन क्र. पीजीपो-२०१९/(प्र.क्र.१३३)/१३-ओ, दिनांक १२/१२/२०१९ 
मधील परिच्छेद क्र. २ मधील "ब) प्रस्तुत निधी सन २०१९-२० या चालू आर्थिक वर्षामध्ये मंजूर 
असलेल्या निधीतून खालील लेखाशिर्षातर्गत भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. डी-३ 


(03)(09) भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य) 
२४०१ १७२२ अंतर्गत ०१ वेतन या बाबीअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्याची 
अनुमती देण्यात येत आहे." 


या ऐवजी 


"ब) प्रस्तुत निधी सन २०२१-२२ या चाळू आर्थिक वर्षामध्ये मंजूर असलेल्या निधीतून खालील 
लेखाशिर्षातर्गत भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. डी-३ 

(०३)(०१) भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य) 

२४०१ १७२२ अंतर्गत ०२ मजूरी या बाबीअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्याची अनुमती देण्यात येत आहे." असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः पीजीपो-२०१९/प्र.क्र.१३३/१३-ओ 


सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२११२२४१८०२२८१५०१ असा आहे. 
हे शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath 
Mhapankar 
Date: 2021.12.24 18:03:50 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२. संचालक फलोत्पादन, कृषी Yaa SHA, AERIS राज्य,पुणे, 
३. विभागीय कृषी सहसंचालक,नाशिक विभाग, नाशिक. 
४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी,नाशिक. 
५. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 
६. महालेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
९. सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष,नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई -३२, 
१०.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प),कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन)विभाग,मंत्रालय, मुंबई.-३२ 
११.निवड नस्ती (१३-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


